वृक्षारोपण व संगोपन या योजनेच्या 
कार्यक्रमावरील खर्चासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वृक्षारो-२०१८/प्र.क्र.४०/पापु-०२ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा:- 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : साववि-२०१६/प्र.क्र.८०(भाग-२)/फ-११, दिनांक २५ जुले, 
२०१८ 


प्रस्तावना:- 

जागतिक तापमानातील वाढ, हवामान व क्रवतू बदल या समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठी yo कोटी 
वृक्षारोपणाची महत्त्वाकांक्षी नाविन्यपूर्ण संकल्पना शासन स्तरावर मान्य झाली आहे. महसूल व वन विभागाच्या 
आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्यात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम सन २०१७ ते २०१९ या ३ वर्षासाठी हाती घेण्यात आला 
असून, या ३ वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक विभागास वर्षनिहाय 
उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. महसूल व वन विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयानुसार प्रत्येक विभागामध्ये 
“वृक्षारोपण व संगोपन” ही योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी विभागास उपलब्ध होणाऱ्या एकंदरीत अर्थसंकल्पीय 
तरतूदींपैकी “कार्यक्रमावरील खर्चामधून” ०.५ टक्के च्या मार्यादेत निधी, सदर योजनेसाठी उपलब्ध करुन 
द्यावयाचा आहे. सदर योजना पाणी पुरवठा विभागांतर्गत राबविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यानुसार, सन 
२०१९- २० च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २५.७.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभागामध्ये “वृक्षारोपण व संगोपन” ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असून, 
त्यासाठी दरवर्षी विभागास उपलब्ध होणाऱ्या “कार्यक्रमावरील खर्चामधून” ०.५ टक्के च्या मर्यादेत निधी उपलब्ध 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . 


मराठी लेखाशीर्ष इंग्रजी लेखाशीर्ष 


मागणी क्रमांक : वाय-३ Demand No. : ४-3 

मुख्य लेखाशीर्ष : २४०६ - वनीकरण व वन्यजीवन Major Head : 2406 - Forestry and wild life 
उपमुख्य Oey -¥ - वनीकरण व पर्यावरण विकास | Sub Major Head : 4 - Afforestation and Ecology 
गौण शीर्ष : १०१ - राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास | Development 

कार्यक्रम Minor Head : 101 - National Afforestation and 
गट ठोौर्ष : (००) Ecology Development Programme 

Group Head : (00) 


शासन निर्णय क्रमांकः वृक्षारो-२०१८/प्र.क्र.४०/पापु-०२ 


उप गट ठीर्ष : (०१) शाश्वत विकास ध्येय ध्येय १५ | Sub Group Head : (01) - Tree Plantation and 
जमीनी वरील सजीव) अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि | Conservation under Sustainable Development 


संगोपन (900% राज्य योजना) Goals (Goal 15-life on land) (100% State 
उद्दिष्ट : ०२ - मजुरी Scheme) 
29 - पुरवठा व सामग्री Object : 02 - Wages 


21 - Supplies and Materials 
CRC : (2406 A256) 


संगणक संकेतांक: (२४०६ AYE) 


२. सदरहू शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचा अनोपचारिक संदर्भ क्रमांक :- 
ख.वि/चा-१ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/यूओआर-१३०/२०१८-१९/९६७, दिनांक २७.१२.२०१८ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५/१९/व्यय-३, दिनांक ३.१.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१७१११७८२२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra 


R av In d ra Raghunath Sathe 


DN: CN = Ravindra Raghunath Sathe, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
R ag h U n at h Government Of Maharashtra, OU = 
Water Supply and Sanitation 
Department 
5 at h 8 Date: 2019.01.25 17:42:44 --05'30' 
(रविंद्र र. साठे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री याचे सचिव. 
३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वृक्षारो-२०१८/प्र.क्र.४०/पापु-०२ 


७. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo, अपरमुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मुंबई. 

११.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

१२.संचालक, भुजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे. 

१३.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१४.विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

१५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई. 

१७.सहसचिव /मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी /उप सचिव, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. मुख्य अभियंता/अधिक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (सर्व) महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण. 

१९.अधिक्षक अभियंता / कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषदा (सर्व) 

२०.सर्व कार्यासने, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२१.निवड नस्ती (पापु-०२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


